देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता 
वाढविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक महसुली 
विभागात एक या प्रमाणे सहा भृण प्रत्यारोपण 
प्रयोगशाळा स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


प्रस्तावना: 

सन २०२१-२२ या वर्षात एकूण स्थुल उत्पादनामध्ये ४.११% च्या एकूण योगदानासह पशुधन 
क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. सन २०१२-२०१९ या कालावधीत 
भारतातील TATA संख्येमध्ये १% वाढ झाली असली तरी, गेल्या VATA तुलनेत एकूण देशी 
पशुसंख्येत ६% ची घट झाली आहे. महाराष्ट्राची एकूण VARMA १३.९ दशलक्ष आहे, जी मागील 
PTAA तुलनेत १०% ने कमी झालेली आहे. महाराष्ट्रातील डांगी, देवणी, गवळाऊ, खिल्लार आणि 
लाल कंधारी या गोवर्गीय नोंदणीकृत जातीच्या TATA संख्येचा कमी होत असलेला कल दर्शवित असुन, 
ही एक चिंताजनक बाब आहे. या जातींशिवाय, गिर, साहिवाल, थारपारकर यांसारख्या उच्च जनुकीय 
गुणवत्तेच्या इतर भारतीय गोवर्गीय जातींची पशुधन संख्याही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. 
२. MOET (मल्टीपल ओव्हुलेडान अन्ड एंब्रियो ट्रान्सफर) आणि OPU-IVF (ओव्हम पिक अप- 
इनव्हिट्रो फर्टिलायझेशन) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाव्दारे निवडक प्रजनन केले जाते. व त्याव्दारे उच्च 
प्रतीच्या / वंशावळीच्या पशुधनाच्या संख्येत वाढ करणे शक्‍य होते. या तंत्रज्ञानाची सेवा शोतकऱ्यांच्या 
दारात उपलब्ध करुन दिल्यास देशी गायी आणि म्हशींच्या मौल्यवान जातींच्या पश्ुधनाच्या संख्येत 
जलद गतीने वाढ होण्यास मदत होईल. 
३. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर बाहयफलन व भूणप्रत्यारोपण या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने (OPU-IVE ET) 
अधिक गतीने उच्च अनुवंशिक गुणधर्म असणाऱ्या जास्त कालवडींची पैदास करण्यासाठी सदर 
तंत्रज्ञानाचा सर्रास वापर करणे आवश्‍यक आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नामशेष होत असलेल्या 
गोवर्गीय जातीचे संवर्धन करणे शाक्य होणार आहे. या व्यतिरिक्त, VF साठी लिंगविनिश्वित वीर्य वापरून 
पूर्वनिर्धारित लिंग असलेली पैदास करणे शक्‍य आहे. 
४. उच्च उत्पादक क्षमता असलेली गाय तिच्या आयुष्यात फक्त ८-१२ वासरांना जन्म देवू शकते. 
याच गाईमध्ये भूणप्रत्यारोपण तंत्रज्ञान अवलंबिल्यास अशा गायींपासुन एका वर्षात अंदाजे ८ ते १० वासरे 
आणि तिच्या आयुष्यात अंदाजे ५० ते go वासरांची पैदास सरोगेट मदर मार्फत करणे WEY आहे. या 
तंत्रज्ञानाव्दारे निर्मिती केलेले YT उणे १९६ अंश सेल्सियस तापमानाला द्रवनत्रात गोठीत अवस्थेत 
अनेक वर्ष साठविता येतात. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


५. महाराष्ट्रातील स्थानिक वंशावळीच्या गायी/ म्हशींच्या संख्येत होणारी घट विचारात घेऊन, 


त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करुन सदर वंशावळीचे संवर्धन करण्यासाठी OPU-IvF आणि ET या 


आधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाळीचा वापर करणे क्रमप्राप्त ठरते. 


६. तदनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात ०१ या प्रमाणे एकुण of भृण प्रत्योरापण 
प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यास दि. १६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या 


मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली असून, त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


७. सन २०२३-२४मध्ये राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागासाठी खालील प्रमाणे ०६ भृण प्रत्योरापण 
प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. | Faget विभाग भृण प्रत्योरापण प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे ठिकाण 
fa | मुंबई जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, पेण, जि. रायगड. 

२ नागपूर पशुपैदास प्रक्षेत्र, हेटिकुंडी, ता. कारंजा, जि. वर्धा 

३ पुणे वळूमाता प्रक्षेत्र ताथवडे, पुणे 

४ औरंगाबाद वळू संगोपन केंद्र, औरंगाबाद (हसुल) 

५ नाशिक लोणी बुद्रुक, ता. राहता, जि. अहमदनगर 

६ अमरावती जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, अकोला 


८. सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र wales विकास मंडळ, नागपूर या संस्थेमार्फत सन 


२०२३-२४ पासून करण्यात यावी. 


९. एका OPU-IVF आणि ET प्रयोगशाळेच्या स्थापनेसाठी अंदाजित खर्चास खालीलप्रमाणे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र तपशील खर्च (लक्ष) 
अ. | स्थावर खर्च 
१. प्रयोगशाळा इमारत बांधकाम ९६.१४ 
२. स्वच्छ रुम (Clean Room with Air Handling unit) २५.०० 
३. सयंत्रे व उपकरणे खरेदी १९०.५४ 
४. आवश्यक सयंत्रासह मोबाईल व्हॅन खरेदी ७२.९७ 
एकूण | ३८४.६५ 
ब एका वर्षासाठी आवती खर्च ५७.१९ 
एकुणअ--ब ४४१.८४ 
प्रशासकीय खर्चाकरीता @ 2% ८.८४ 
एकूण | ४५०.६८ 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


१०. एका भूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेच्या स्थापनेसाठी अंदाजे रु.४५०.६८ लक्ष खर्च अपेक्षित असुन, 
राज्यात अशा ०६ भूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांच्या स्थापनेसाठी एकुण रु.२७०४.०८ लक्ष खर्च अपेक्षित 
आहे. सहाही प्रयोगशाळांसाठी स्थापनेनंतर दरवर्षी आवर्ती खर्चासाठी अनुदान देय राहील. 

११. संत्रे वउपकरणे खरेदीचा सविस्तर तपशील सोबत परिशिष्ठ “अ” येथे, आवश्‍यक सयंत्रासह 
मोबाईल व्हॅन खरेदीचा तपशील परिशिष्ठ “ब” येथे आणि मेडीया आणि कन्झ्युमेबल्स खरेदीचा तपशील 
परिशिष्ठ “क” येथे संलग्न करण्यात आलेला असुन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१२. भूण प्रत्यारोपण या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे फायदे BAHL, PWS अवगत करुन सदरचे 
तंत्रज्ञान अधिकाधिक उपयोगात आणुन या प्रयोगशाळा आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. 
१३. भूण प्रत्यारोपण या तंत्रज्ञानाची खालील विविध तीन पर्यायांचा अवलंब करुन अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. 


१३.१ पर्याय-आ):- पश्ञुपालकाकडे दाता गाय / HE (Donor) उपलब्ध असल्यास, त्याच्या गोठयातून 
दाता गाय / म्हशीपासून स्त्रीबीजांचे संकलन करून अशा स्त्रीबीजांचे प्रयोगशाळेत विर्याचा वापर करुन 
फलन (In Vitro Fertilization) घडवून आणून, तयार झालेले भृण त्या WATTS TH Stes SY प्राप्तकर्ती 
गाय / म्हशीमध्ये (Recipient) माजाचे संकालन (0851115 Synchronization) होतकऱ्यांच्या खर्चाने 
करुन त्या गाय / म्हशीमध्ये YT प्रत्यारोपित करण्यात यावे. अशा रितीने पत्नुपालकाकडील दाता गाय / 
म्हशीमधून जास्तीत जास्त ३ वेळा स्त्रीबीज संकलन करुन त्या पश्ञुपाळकाची एक प्राप्तकर्ती गाय / 
म्हशीची गर्भधारणा निश्चित करून देण्यात यावी. अशा प्रकारच्या प्रत्येक स्त्रीबीज संकलन प्रक्रियेसाठी 
रु.१०,०००/- सेवाश्युल्क आकारण्यात यावे. 

दाता गाय / म्हशीपासून स्त्रीबीज संकलन केल्यानंतर सदर स्त्रीबीज विशिष्ट वेळेमध्ये yur 
प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेत पोहचणे आवश्‍यक असल्याने, प्रयोगशाळेपासून जास्तीत जास्त १०० कि.मी. 
परिसरातील शेतकरी, पश्ुपाळकांकडील दाता गायींमध्येच स्त्रीबीज संकलन करण्यात यावे. 
१३.२ पर्याय- आ):- पश्युपालकाकडे दाता गाय / म्हैस (Donor) उपलब्ध नसल्यास, भूण प्रत्यारोपण 
प्रयोगशाळेमार्फत रु.२१,०००/- सेवाद्लुल्काच्या मोबदल्यात पश्ञुपालळकास उच्च उत्पादन क्षमता 
असणाऱ्या दाता गाय / म्हशीचे भूण शहोतकर्‍याकडील प्राप्तकर्ती गाय / म्हशीमध्ये (Recipient) माजाचे 
संकालन (Cestrus Synchronization) शेतकऱयांच्या खर्चाने करुन त्या गाय / म्हशीमध्ये भूण 
प्रत्यारोपणाव्दारे ०१ निश्चित प्राप्तकर्ती गाय / म्हशीची गर्भधारणा करून देण्यात यावी. 

या पर्यायांतर्गत पश्ञुपालकास उपलब्ध करुन द्यावयाचे भूण प्रयोगशाळेत उपलब्ध नसल्यास, 
अशा प्रसंगी खाजगी ways / संस्थांकडीळ उच्च उत्पादन क्षमता असणाऱ्या दाता गाय / म्हशीचे 
सत्रीबीज विकत घेण्याची आव्यकता भासू aed. याकरीता संबंधीत खाजगी पशुपालक / संस्थेस 
सत्रीबीजांच्या संकलन प्रक्रियेसाठी रु.१०,०००/- प्रोत्साहनपर रक्‍कम अदा करण्यात यावी. या 
प्रकियेंतर्गत TB, JD, Brucellosis, IBR इत्यादी रोगांच्या चाचण्यांचा खर्च अंमळबजावणी यंत्रणेमार्फत 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


१३.३ पर्याय-ई):- खाजगी पशुपालक / संस्था / गोठीत विर्य प्रयोगशाळा यांना भृण प्रत्यारोपणाद्वारे 
जन्मलेल्या मादी / नर वासरांची आवश्‍यकता भासल्यास, आवश्‍यक दाता गाय / म्हैस (Donor) उपरोक्त 
परिच्छेद क्र.१३.२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन घेण्यात यावी. संबंधीतास भृण प्रत्यारोपणाची 
संपुर्ण प्रक्रिया प्रयोगशाळेद्वारे करुन वासराच्या वंशावळीनुसार किंमत निश्चित करुन, वासराची विक्री 
करावी. 

भृण प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया प्रयोगशाळेद्वारे पुर्ण करण्याकरिता इतर पद्कुपालकाकडील कमी 
उत्पादन क्षमतेच्या गाय / म्हशीच्या (Surrogate Mothers) गर्भाशयाचा वापर करावा. संबंधीत 
TTT SHA भूण प्रत्यारोपणाव्दारे जन्मणाऱ्या प्रति वासरापोटी रु.१०,०००/- (रु.५,०००/- ९० दिवसांनी 
गर्भधारणा तपासणी करून गर्भधारणा निश्चित झाल्यावर व रु.५,०००/- प्रत्यक्ष वासरु जन्मल्यानंतर) अदा 
करावे. अशा प्रकारे WT SH HSS साधारण दुध उत्पादन क्षमतेच्या परंतु प्रजननक्षम गायी / म्हशींचा 
दायी (Surrogate Mothers) म्हणून वापर केल्याने, पशुपालकांना नविन व्यवसाय उपलब्ध होऊ 
शकेल. 
१४. ०६ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी खालील प्रमाणे पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


(रु. लक्ष) 
क्र. पदनाम पदसंख्या मानधन 
एक प्रयोग- सहा प्रती एका 
शाळेसाठी | प्रयोगशाळांसाठी | महिना | वर्षासाठी 
नियमित पदे 
। सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन शि ६ अनुज्ञेय वेतनश्रेणी नुसार 
(पश्ुप्रजनन शास्त्रातील पदव्युत्तर 
पदविधारक) 
Q | पद्नुधन विकास अधिकारी, गट-अ | ६ अनुज्ञेय वेतनश्रेणी नुसार 
(CAMO शास्त्रातील पदव्युत्तर 
पदविधारक) 
बाह्यास्रोताने भरावयाची पदे 
३. | जैवतंत्रज्ञ विळा ल ६ ०.४० ४.८० 
४. | पश्शुधन पर्यवेक्षक हिवा: ०.२० २.४० 
५. | प्रयोगशाळा मदतनीस कि डक & 0,30 3.§0 
वाहन चालक [se ६ ०.१८ २.१६ 
७. | परीचर २ १२ ०.३० ३.६० 
एकूण ८ ४८ १.३८ १६.५६ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


१५. यासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्रयोगशाळा स्थापनेसाठी साधनसामुग्री व | नियमित पदांचे वेतन व भत्ते 
बाह्यत्रोतावरील मनुष्यबळ 
मागणी क्रमांक डी-४ मागणी क्रमांक डी-४ 
२४०३ -पशुसंवर्धन, २४०३ -पशुसंवर्धन, 
१०२, पशु व महिष विकास, १०२, पशु व महिष विकास, 
(१०), गोशाळा व पांजरपोळ विकास, (०६), महाराष्ट्र Vale विकास मंडळाची 
(१०)(०३),  गाई-म्हशींची उत्पादकता स्थापना, 
वाढविण्यासाठी सर्व समावेशक | (०६)(०२), महाराष्ट्र VAT विकास मंडळाची 
अनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम (१०० स्थापना (अनिवार्य 
टक्‍के राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३६, सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
३१, सहाय्यक अनुदाने सांकेतांक २४०३२२८८ 
सांकेतांक २४०३ सी २५८ 


१६. सदरच्या सहा प्रयोगशाळांच्या स्थापनेमध्ये एकसुत्रता व दैनंदिन तांत्रिक कामकाजाचे प्रोटोकॉल 
इ. संदर्भात सविस्तर मार्गद्डिका तयार करण्यात यावी. तसेच, या योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी आयुक्त WIA, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरुन आवश्‍यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक 
सुचना क्षेत्रिय कार्यालयांना सत्वर निर्गमित कराव्यात. 
१७. सदर झासन निर्णय, नियोजन विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४४४/का-१४३१, दिनांक 
२२.१२.२०२२ व वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९५/२०२३/व्यय-२, दिनांक ०९.०६.२०२३ व 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३१४/आपुक, दिनांक 2g.0§.2023 यांच्या सहमतीने तसेच, उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या दिनांक १३.०७.२०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकी अन्वये दिलेल्या पद निर्मितीच्या मान्यतेस 
प्रदान करण्यात आलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१००५१६२३०५५१०१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, . 
TUKARAM MUNDHE : 
( तुकाराम मुंढे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र We विकास मंडळ, नागपूर. 

संचालक (संशोधन). महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर . 


. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पश्युसंवर्धन 

. विभागीय व्यवस्थापक गोठीत रेत निर्मिती प्रयोगशाळा, पुणे, नागपुर व औरंगाबाद 

. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, औरंगाबाद, अकोला व अहमदनगर, पुणे, वर्धा व रायगड. 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद, अकोला व अहमदनगर, पुणे, 


वर्धा व रायगड. 


. वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, नागपूर. 

. कोषागार अधिकारी, पुणे व नागपूर. 

. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पदुम ४). 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


परिशिष्ठ “ अ” 
एका OPU-IVF AND ET प्रयोगशाळेकरीता लागणारी सयंत्रे व उपकरणांची यादी 
: ग ‘ Total 
a Code Products Base Pre Quantity Estimated 
No (Rs) Required C 
ost 
1 | 191-1097 | Trinocular stereomicroscope head 
with Heating stage and control 2,86,101.00 1 2,86, 101.00 
unit 
2 | 125-0296 | Dry block heater digital, holds 1 
interchangeable block, order 1,30,508.00 1 1,30,508.00 
block separately 
- ed sae lence ue ice 17,94,000.00 1 17,94,000.00 
Transducer 
८ १000 y coe 13,90,254.00| 2 27,80,508.00 
5 | 191-0056 | Trinocular phase contrast 
microscope, 1000x, PLAN, 3,90,254.00 1 3,90,254.00 
multi-plug 
Py Horizontal Laminar Air Flow 14,72,796.00 1 14,72,796.00 
System 
1 व oro ती 5,00,000.00 | 1 5,00,000.00 
Vehicle 
| 8 | Pass Box 85,000.00 3 2,55,000.00 
Pa] 198-0836 | Lab net Mini Micro centrifuge, 
Blue lid, 100-240V 98,745.00 1 98,745.00 
10 | 113-0012 | Vortex Mixer 53,305.00 1 53,305.00 
11 Origio Digital Suction Pump, 
Stripper Pipetter w/Comfort Grip 58283:00 ! oe 28200 
12 | 203-3570 | Corning 0.1-2 uL Lambda Pro 
Single-Channel Pipettor 9,152.00 र 9,152.00 
13 | 203-3572 | Corning 2-20 uL Lambda Elite 
Touch Single-Channel Pipettor as : amas 
14 | 203-3575 | Corning 20-200 uL Lambda Elite 
Touch Single-Channel Pipettor 40044 : Paes 
15 | 203-3576 | Corning 100-1000 uL Lambda 
Elite Touch Single-Channel 9,152.00 1 9,152.00 
Pipettor 
16 | 140-0165 Carousel stand for up to 6 3,050.00 ] 3,050.00 
mechanical pipettes, except bravo 
17 | 140-0090 | Capp Tri-volume Pipette 1lul, 50] 8 983.00 1 8 983.00 
and 10ul 
18 | 140-0092 | Capp Tri-volume Pipette 200ul, 
500ul And 1000ul 8,983.00 1 8,983.00 
19 | 102-0049 | Hot Air Oven, 90 Ltr 1,81,271.00 1 1,81,271.00 
20 Autoclave 50 Ltr 5,55,000.00 1 5,55,000.00 
21 | 200-0346 Liquid Nitrogen Container, 67,711.00 I 67,711.00 
Capacity: 50 Ltr 
22 | 200-0373 Liquid Nitrogen Container, 43,050.00 1 43,050.00 
Capacity: 20 Ltr 
23 | 200-0368 | Liquid Nitrogen Container, 
Capacity: 35 Ltr 47,372.00 1 47,372.00 
24 Thawing Unit 20,000.00 1 20,000.00 
25 Tri Gas Cylinder with Gas 
6% CO2, 5% 02, N2 39% 1,53,050.00 3 4,59, 150.00 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


26 | (1, 5500_।| Embryo Freezing Machine 12,95,423.00 12,95,423.00 
27 Transporter for Straws & 4,45,423.00 4,45,423.00 
Embryos 
28 ane Specimen Labeling 102,000.00 102,000.00 
System for Laboratory Usage 
29 23047 Labmix Incubator 16,40,847.00 16,40,847.00 
30 Oocyte/Embryo/semen Transfer 
"लावा 2,60,000.00 2,60,000.00 
31 Slide Warmer 50,000.00 50,000.00 
32 Exago Portable color Doppler 
Ultrasound Sonography Machine 
with probes- EXAGO with two 20,02,118.00 20,02,118.00 
Probes Rectal Linear & Micro 
convex Probe 
33 Stripper with Comfort Grip 20,000.00 20,000.00 
34 Squeeze Shoot for collection of 5,00,000.00 5,00,000.00 
oocyte 
35 Refrigerator 520 Ltr 50,000.00 50,000.00 
36 DG Gen Set 10 KV 3,00,000.00 3,00,000.00 
37 Inverter 5 K W 2,50,423.00 2,50,423.00 
Total 1,42,81,258.00 1,61,47,612.00 
GST 18% Extra 25,70,626.00 29,06,570.16 
A Total Equipment Cost 1,68,51,884.00 1,90,54, 182.20 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


परिशिष्ठ “ब” 
List of Equipments For Mobile Van of OPU-IVF & ET Laboratory 
Sr. | Code Products Basic Price | Quantity Total 
No Required Estimated 
Cost 
1 191- | Trinocular stereomicroscope head 2,86,101.00 1 2,86,101.00 
1097 | with Heating stage and control 
unit 
2 Horizontal Laminar Air Flow 14,72,796.00 1 14,72,796.00 
System 
3 Pass Box 85,000.00 1 85,000.00 
4 Corning 0.1-2 uL Lambda Pro 9,152.00 1 9,152.00 
Single-Channel Pipettor 
5 Corning 2-20 uL Lambda 9,152.00 1 9,152.00 
EliteTouch Single-Channel 
Pipettor 
te, Corning 20-200 uL Lambda Elite 9,152.00 1 9,152.00 
Touch Single-Channel Pipettor 
7 Corning 100-1000 uL Lambda 9,152.00 1 9,152.00 
Elite Touch Single-Channel 
Pipettor 
Real Carousel stand for up to 6 3,050.00 1 3,050.00 
mechanical pipettes, except bravo 
eal Capp Tri-volume Pipette lul, Sul 8,983.00 1 8,983.00 
and 10ul 
10 Capp Tri-volume Pipette 200ul, 8,983.00 1 8,983.00 
500ul And 1000ul 
11 Refrigerator 120 Ltr 50,000.00 1 50,000.00 
12 Dry block heater digital, holds 1 1,30,508.00 1 1,30,508.00 
interchangeable block, order 
block separately 
13 | Exago | Portable color Doppler 20,02,118.00 1 20,02,118.00 
Ultrasound Sonography Machine 
with probes- EXAGO with two 
Probes Rectal Linear & Micro 
convex Probe 
14 Mobile van with infrastructure 21,00,000.00 1 21,00,000.00 
Total Cost Equipments 61,84,147.00 61,84,147.00 
GST 18 % 11,13,146.46 11,13,146.46 
Total Cost of Equipments For Mobile OPU- 72,97,293.46 72,97,293.46 
IVF & ET Laboratory 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृवपदुम-३३०३०/१८/२०२३/(६४१२७८)/एमएजी/पदुम-४ 


परिशिष्ठ “क 
Media and Consumable for One OPU-IVF and ET Laboratory (Rs.) 
Sr. Description Unit Size Rate Quantity Total 
No. 
1__| In Vitro Culture Medium 25 ml 13000 10 130000 
2 | In vitro Oocyte Maturation medium 25 ml 11500 10 115000 
3 | In vitro Oocyte Maturation medium 10 ml 5000 5 25000 
(with Hepes) 
4 | In Vitro Fertilization Medium 25 ml 11500 10 115000 
5 | Wash for oocyte]Zygote and embryos 25 ml 9500 5 47500 
| 6 | Embryo Transfer medium 25 ml 10000 10 100000 
7 | Sperm 10 ml 2700 10 27000 
| 8 | Percoll for Conventional semen 10 ml 2700 10 27000 
| 9 | Percoll for sexed semen 10 ml 2700 10 27000 
10 | Aliquot H 10 ml 2700 5 13500 
11 | Aliquot PHE 10 ml 2700 5 13500 
12 | OPU Recovery Media 1 lit 1500 20 30000 
13 | Straw 100 500 20 10000 
14 | Trigas cylinder 1 7000 10 70000 
15 | Needle for Follicle Aspiration 18G 200 210 500 105000 
16 | Embryo safe wipes 100 2500 | 6 | 15000 
17 | Aspiration Tubing 200 1600 200 320000 
18 | Vaccum pump cork 1 5000 5 25000 
19 | Tips 1000 2000 20 40000 
20 | Filter of 100 microm 1 250 500 125000 
21 | Denudation strips 1 150 500 75000 
22 | Vetrification kit 1 13000 3 39000 
23 | DeVetrification kit 1 20000 3 60000 
24 | DT Freezing Media 20 ml 10000 5 50000 
25. | Reed for Vitrification 5 10000 5 50000 
26 | Embryo Transfer Sheet 5 650 200 130000 
27 _| ET Sanitary Chemise 1 1000 20 20000 
28 | 35x10 mm Dish case of 500 500 15070 3 45210 
29 | 60x15mm Dish case of 400 400 16000 3 48000 
30 | Conical Sterile Polypropylene 500 10500 4 42000 
Centrifuge Tubes -50 ml case of 500 
31 | Conical Sterile Polypropylene 500 5000 2 10000 
Centrifuge Tubes -15ml case of 500 
32 | Snap Cap Low Retention Conical 500 [>] 2 1800 
microcentrifuge Tubes 2.0ml case of 
500 
33 | FOUR well dish 120 120 10750 5 53750 
34 | Embryo loader 1 10000 2 20000 
35 | Inj.Follitrophin/Inj.FSH 1 12500 20 250000 
36 | CIDR KIT 10 8500 30 255000 
37 | Inj.Cloprostenol Sodium 1 180 1000 180000 
38 | inj.GnRh 1 450 500 225000 
Total cost 29,35,260 
GST18 5,28,346 
% 
34,63,607 


पृष्ठ १० पैकी १० 


